बाह्य अर्थसहाय्यित पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभागांतर्गत जलस्वराज्य-२ कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-१०२०/प्र.क्र.७८/पापु-११ 
१ला मजला, सिडको भवन (दक्षिण कक्ष), 
बेलापूर, नवी मुंबई 
तारीख: ०१/०२/२०२२ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक जस्वप्र-१२१४/प्र.क्र.२५६/ 
पापु-११, दिनांक ०३/०३/२०१६. 
२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक जस्वप्र-१०२०/प्र.क्र.७८/ 
पापु-११, दिनांक ०४/११/२०२०. 


प्रस्तावना :- 

जलस्वराज्य-२ कार्यक्रमांतर्गत संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये अवर सचिव, रोखशाखा, 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” तसेच प्रकल्प व्यवस्थापक, 
सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष यांना “ नियंत्रक अधिकारी ” म्हणून घोषित करण्यात आले 
होते. सद्य:स्थितीत जलस्वराज्य-२ कार्यक्रमातंर्गत प्रकल्प व्यवस्थापक हे पद रिक्‍त आहे. यानुषंगाने 
“नियंत्रक अधिकारी” नव्याने घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

जलस्वराज्य-२ कार्यक्रमांतर्गत कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने, अवर सचिव, (पापु- 
११), सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष यांना “ नियंत्रक अधिकारी ” तसेच “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षासाठी या कार्यक्रमांतर्गत संदर्भ क्र. १ येथील शासन 
निर्णयासोबतच्या विवरण पत्र-१ अन्वये वित्त नियंत्रक यांना धनादेशावर स्वाक्षरीकरीता प्रदान करण्यात 
आलेले अधिकार अवर सचिव (पापु-११), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-१ ०२०/प्र.क्र.७८/पापु-! १,दि.०१.०२.२०२२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२०१११५८१६१६२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by ANIL NIWRUTTI DHAS 
A N | | DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=WATER SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=699d21cc89897191099434d443603426329 
¢81b1b292ed2d168c892811118cc7, 
pseudonym=5FAC89C62F 10057488AFEE82EA1CEA 
DC1D024102, 
serialNumber=F85F1C64C05886C8D5 14E40D54D27 
FF3A80FFD907A05433B1C412B7F7FFAOAFD, 
cn=ANIL NIWRUTTI DHAS 
Date: 2022.02.01 13:10:06 +05'30' 
(अनिल धस) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग तथा अध्यक्ष, शक्‍ती प्रदान समिती, मंत्रालय, मुंबई. 


अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग तथा सदस्य, शक्‍ती प्रदान समिती, मंत्रालय, मुंबई. 


३. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग तथा सदस्य, शक्‍ती प्रदान समिती, 


र्‌. 


मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग तथा सदस्य, शक्‍ती प्रदान समिती, मंत्रालय, मुंबई. 


. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग तथा fears निमंत्रित सदस्य, शक्‍ती प्रदान समिती, 


मंत्रालय, मुंबई. 


. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग तथा सदस्य, शक्‍ती प्रदान समिती, मंत्रालय, 


मुंबई. 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण तथा सदस्य, शक्‍ती प्रदान समिती, मंत्रालय, 
मुंबई. 


. सचिव (बांधकाम), सार्वजनिक बांधकाम विभाग तथा सदस्य, शक्‍ती प्रदान समिती, 


मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल-१, महाराष्ट्र, मुंबई (लेखापरिक्षण व लेखा अनुज्ञेयता) 


१०.महालेखापाल-२, महाराष्ट्र, नागपूर (लेखापरिक्षण व लेखा अनुज्ञेयता) 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२.निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१३.सह सचिव तथा प्रकल्प संचालक (सुसप्रव्यक), पापुस्ववि, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.प्रकल्प व्यवस्थापक (सुसप्रव्यक), पापुवस्ववि, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: जस्वप्र-१ ०२०/प्र.क्र.७८/पापु-! १,दि.०१.०२.२०२२ 


१५.अवर सचिव (पापु-११), सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, सिडको भवन, 
सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई. 

१६.अवर सचिव (रोखशाखा), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७.रोख शाखा (पापु-११), सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, सिडको भवन, सीबीडी 
बेलापूर, नवी मुंबई. 

१८. कार्यासन पापु-१६, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९.निवडनस्ती, (पापु-११) (सुसप्रव्यक), पापुवस्ववि, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी 
मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


